RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ७१ ] 


गुरुवार , ऑगस्ट १३, २०२० / श्रावण २२, शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे ९, किंमत : रुपये ९.०० 


: 


. 


. 


असाधारण क्रमांक १८६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


. 


. 


- 


अशा 


3 


गृह 

विभाग 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरू चौक , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २२ मे , २०२० 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.- क्रमांक ईओएफ -१११ ९ / प्र.क्र .२१३ / पोल-१३: 
ज्याअर्थी, “ श्री. चंद्रकांत हरी बढे सर अर्बन को - ऑप. क्रेडीट सोसायटी, वरणगाव, जि . जळगांव ", मुख्य कार्यालय वरणगांव ( यात यापुढे " उक्त 
वित्तीय संस्था " असा निर्देश करण्यात आला आहे.) शाखा सावरकर चौक, श्री. पद्माकर काळकर यांचे शॉपींग कॉम्प्लेक्स, चैतन्यवाडी, बुलढाणा 
येथे असून , उक्त वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे , 
तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत 

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरूद्ध बुलढाणा शहर पोलीस स्टेशन , जि . बुलढाणा येथे गु.र.नं. १८१/२०१३ भारतीय दंड संहीता कलम ४०६ , 
४०८ , ४२०, ३४ सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम , १९९९ चे कलम ३, ४ अन्वये गुन्हा दाखल 
केलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी 
परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचेरक्षण करावे लागेल ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त व्यक्तीकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून 
संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ ( २००० चा महा.१६ ) ( यात यापुढे 
ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट- कलम ( १), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे. 

( क ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत 
आहे, आणि 

( ख ) उक्त वित्तीय संस्था आणि त्या संस्थेचे अध्यक्ष/ संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय 
अधिकारी, जळगांव, जि . जळगांव यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

उक्त अधिनियमान्वयेनियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करताना 
सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील. 

( १ ) 


, 


, 


भाग चार - ब - १८६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट १३, २०२० / श्रावण २२, शके १९ ४२ 


अनुसुची 


३ 


४ 


आरोपीत यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सुची खालीलप्रमाणे आहे : 
आ) स्थावर मालमत्ता ( जमीन/प्लॅट इ.) 
( १) वित्तीय संस्था/ आरोपी व त्यांचेकुटूंबिय यांच्या नावे असलेल्या स्थावर मालमत्तेची 

माहिती . 
अ.क्र . स्थावर मालमत्तेचे वर्णन 

मालक 
१ मौजे वरणगांव ता.भुसावळ येथे खालील नमुद शेत चंद्रकांत हरि बढे ( चेअरमन 

सहकार मित्र 
जमीन नावे आहे. 

श्री.चंद्रकांत हरी बढे सर अर्बन को - ऑप. 
गट नंबर ४२५ मध्ये ०.६७ हे. आर - शेत जमीन क्रेडीट सोसा. लि . वरणगांव, जि.जळगांव ) 
गट नंबर ४२६ मध्ये १.२६ हे . आर - शेत जमीन 
गट नंबर ४२७ मध्ये १.३३ हे. आर - शेत जमीन 
गट नंबर ५२/१/१ मध्ये १.३० हे. आर - शेत जमीन 

गट नंबर ९ २ मध्ये ०.६६ हे. आर - शेत जमीन 
२ मौजे तळवेल, ता भुसावळ, जि.जळगांव येथे विष्णु रघुनाथ झोपे व पत्नी नामे सौ.भारती 

गट नंबर ६१ अ मध्ये ४.७५ हे . आर – शेत जमीन ( व्हाईस चेअरमन - सहकार मित्र श्री.चंद्रकांत 
गट नंबर ६१ ब मध्ये ०.५ ९ हे. आर - शेत जमीन हरी बढे सर अर्बन को - ऑप. क्रेडीट सोसा. लि . 

वरणगांव, जि.जळगांव) 
मौजे वरणगांव, ता. भुसावळ, जि.जळगांव येथे गणेश महारु झोपे ( संचालक सदस्य - सहकार 
गट नंबर ८२२ मध्ये ०.४० हे . आर - शेत जमीन मित्र श्री.चंद्रकांत हरी बढे सर अर्बन को - ऑप. 
गट नंबर ६७२ मध्ये १.९ १ हे. आर - शेत जमीन क्रेडीट सोसा. लि . वरणगांव, जि.जळगांव ) 
मौजे वरणगांव, ता . भुसावळ, जि.जळगांव येथे श्री.पांडुरंग मंदिर मौजे वरणगांव 
गट नंबर ८७ मध्ये १.८ ९ हे. आर - शेत जमीन ( गोविंद ज्ञानेश्वर मांडवगणे, संचालक सदस्य - 
गट नंबर ७ ९ १ मध्ये ५.१ ९ हे. आर - शेत जमीन सहकार मित्र श्री.चंद्रकांत हरी बढे सर अर्बन 

को - ऑप. क्रेडीट सोसा. लि . वरणगांव , 

जि.जळगांव ) 
मौजे बोहर्डे ता.भुसावळ , जि.जळगांव येथे पत्नी निगारबानो मोहम्मद इक्बाल जमाल कच्छी 
निगारबानो मो.इक्बाल कच्छीहिचे नावे -सर्व हिस्से (मो.इक्बाल जमाल कच्छी, संचालक सदस्य 
०-८-० आहेत 

सहकार मित्र श्री.चंद्रकांत हरी बढे सर अर्बन 
गट नंबर १५/१ मध्ये २.१७ हे. आर - शेत जमीन 

को - ऑप. क्रेडीट सोसा . लि . वरणगांव, 
गट नंबर १४/२/१ मध्ये १.४० हे. आर - शेत जमीन 

जि.जळगांव ) 
गट नंबर १४/२/२ मध्ये १.४० हे. आर - शेत जमीन 
मौजे वरणगांव , ता . भुसावळ, जि.जळगांव येथे भिकु शंकर वंजारी ( संचालक सदस्य 
गट नंबर ६६१ मध्ये ०.८१ हे. आर 

सहकार मित्र श्री.चंद्रकांत हरी बढे सर अर्बन 
को - ऑप. क्रेडीट सोसा. लि . वरणगांव, 

जि.जळगांव) 
मौजे वरणगांव, ता. भुसावळ, जि.जळगांव येथे एकूण | हिरालाल मुलजीभाई पटेल (संचालक 
६ प्लॉट - गट नंबर ८४ ९/१ मध्ये १) ५४५.२५ चौ.मी. सदस्य - सहकार मित्र श्री.चंद्रकांत हरी बढे सर 
२) ५६६.१२ चौ.मी. ३) २२० चौ.मी. ४ ) २२० चौ. मी. अर्बन को - ऑप . क्रेडीट सोसा. लि . वरणगांव , 
५ ) २२० चौ . मी. ६ ) २४० चौ . मी. 

जि.जळगांव ) 
मौजे वरणगांव, ता. भुसावळ, जि.जळगांव येथे बळीराम केशव माळी + २ इतर ( संचालक 
गट नंबर ५२६ मध्ये ०.९ ८ हे. आर - शेत जमीन 

सदस्य - सहकार मित्र श्री.चंद्रकांत हरी बढे सर 
गट नंबर ५२२ मध्ये ०.२२ हे. आर - शेत जमीन अर्बन को - ऑप. क्रेडीट सोसा. लि . वरणगांव , 


- 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट १३, २०२० / श्रावण २२ , 


शके १ ९ ४२ 


३ 


९ 


११ 


१२ 


१३ 


गट नंबर ५८४ मध्ये १.०२ हे . आर - शेत जमीन 

जि.जळगांव ) 
मौजे वरणगांव , ता. भुसावळ, जि.जळगांव येथे नथ्थु भिकु झोपे ( संचालक सदस्य - सहकार 
गट नंबर ७४ मध्ये ०.९१ हे. आर पैकी ०-५-४ हिस्सा मित्र श्री.चंद्रकांत हरी बढे सर अर्बन को - ऑप. 
सि.स.नं .४७७ प्लॉट २९.९ ७ चौ . मी . 

क्रेडीट सोसा. लि . वरणगांव, जि.जळगांव ) 
मौजे वरणगांव , ता. भुसावळ, जि.जळगांव येथे प्रतापराव जगतराव देशमुख + २ इतर 
सि.स.नं .२७६४ प्लॉट ८६४.५ चौ . मी . 

( संचालक सदस्य - सहकार मित्र श्री.चंद्रकांत 
सि.स.नं.२७० ९ प्लॉट ८६४.५ चौ . मी . 

हरी बढे सर अर्बन को - ऑप. क्रेडीट सोसा. लि . 
सि.स.नं.२७३३ प्लॉट ५४.०८ चौ. मी . 

वरणगांव, जि.जळगांव ) 
सि.स.नं .३१० ९ प्लॉट ५४.०० चौ. मी . 
मौजे वरणगांव, ता. भुसावळ,जि.जळगांव येथे प्रभाकर शिवराम चौधरी ( संचालक सदस्य - 
गट नंबर ५२/२ प्लॉट नं.३ मध्ये ०-८-० हिस्सा 

सहकार मित्र श्री.चंद्रकांत हरी बढे सर अर्बन 
विल्हाळे गट नं .६०२/ १ मध्ये १.४८ हे.आर 

को - ऑप. क्रेडीट सोसा. लि . वरणगांव, 

जि.जळगांव ) 
मौजेपिंपळगांव खुर्द , ता.भुसावळ, जि.जळगांव येथे भागवत मुरलीधर पाटील (संचालक सदस्य - 
गट नंबर ७१ मध्ये ६.८८ हे. आर 

सहकार मित्र श्री.चंद्रकांत हरी बढे सर अर्बन 
को - ऑप. क्रेडीट सोसा. लि . वरणगांव, 

जि.जळगांव ) 
मौजेचिखली बु. ता.यावल, जि . जळगांव येथे निळकंठ गंभीर महाजन ( संचालक सदस्य 
गट नंबर ३८६ मध्ये १.६६ हे. आर पैकी ०.६२ हे . आर सहकार मित्र श्री.चंद्रकांत हरी बढे सर अर्बन 
गट नंबर १४० मध्ये ०.४३ हे. आर पैकी ०.१६ हे. आर को - ऑप. क्रेडीट सोसा. लि . वरणगांव, 
अंजाळे ता.यावल, जि.जळगांव गट नंबर १६५ मध्ये जि.जळगांव ) 
१.१ ९ हे . आर. पैकी ०.३४ हे. आर 
मौजे पिंपळनेर , जि.नाशिक येथील ग्रामपंचायत मे.सौरभ पॉली तर्फे प्रोप्रा.श्री.निळकंठ गंभीर 
हद्दीतील व या गावचे शिवारातील व महाराष्ट्र महाजन 
शासनाच्या महाराष्ट्र औद्यागिक विकास महामंडळाने 
जाहीर केलेल्या औद्यागिक 

औद्यागिक क्षेत्रातील बिनशेती 
मिळकत यांसी गट नंबर २३१ यांसी क्षेत्र हेक्टर ०६.२२ 

आर यांसी आकार रु.८-६९ पैसे या मिळकतीपैकी पूर्व 
बाजूकडील ०३ सोडून पैकी ०३ एकर मिळकत पैकी 
प्लॉट नं .४ यांसी 

एकूण 

क्षेत्र ४६५३.५० चौ. मी . ( गट 
नं .२३१ प्लॉट नं .४ ) 
मौजे वरणगांव, ता . भुसावळ, जि.जळगांव येथे अशोक हरि बढे ( संचालक सदस्य - सहकार 
गट नंबर ५११ मध्ये १.३ ९ हे . आर 

मित्र श्री.चंद्रकांत हरी बढे सर अर्बन को - ऑप . 
गट नंबर ५१३/१ मध्ये १.५७ हे. आर 

क्रेडीट सोसा. लि . वरणगांव, जि.जळगांव ) 
गट नंबर ४ ९९ मध्ये ०.६० हे. आर 
गट नंबर ५२/१/१ मध्ये १.३० हे. आर 
मौजे वरणगांव, ता. भुसावळ, जि.जळगांव येथे नामदेव विठ्ठल मोरे (संचालक सदस्य 
गट नंबर ५१६/१ ब मध्ये 

सहकार मित्र श्री.चंद्रकांत हरी बढे सर अर्बन 
प्लॉट नं .१ – १८.४२ चौ.मी. 

को - ऑप. क्रेडीट सोसा. लि . वरणगांव , 
प्लॉट नं .२ - १७.४० चौ.मी. 

जि.जळगांव ) 
प्लॉट नं.३ - १७.५८ चौ.मी. 
गट नंबर ५६७ मध्ये २.७६ हे. आर पैकी ०.८.० हे. 
आर 
मौजे वरणगांव, ता. भुसावळ, जि.जळगांव येथे श्रीमती शकुंतला सदाशिव थोरात (संचालक 


१४ 


- 


१५ 


१६ 


भाग चार - ब - १८६-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट १३, २०२०/ श्रावण २२, शके १ ९ ४२ 


गट नंबर ६३४ मध्ये २.१३ हे. आर 


सदस्य - सहकार मित्र श्री.चंद्रकांत हरी बढे सर 
अर्बन को - ऑप. क्रेडीट सोसा . लि . वरणगांव, 
जि.जळगांव ) 


( २) वित्तीय संस्थेने / आरोपींनी त्यांच्या नावे असलेल्या इतरांना विक्री हस्तांतरीत केलेल्या 
मालमत्तेची माहिती . 
अ.क्र . विक्री करणाऱ्यांचे / आरोपींचे खरेदी करणाऱ्यांचे मालमत्तेचा तपशिल 
नांव 

नांव 

मालमत्तेचे 
वर्णन/ गांव/ठिकाण/ गट क्र ./ सर्वे 

नं ./ इमारत क्र ./ क्षेत्रफळ इ. 
१ . 

निरंक 


जंगम मालमत्ते संबंधी : 


(३) बँक अकाउंट ची माहिती 


अ.क्र . 


खातेधारकाचेनांव 


अकाउंट नंबर 


रक्कम 


बँकेचे नाव व शाखा 
क्रमांक 


१ . 


बुलढाणा जिल्हाकेंद्रीय 


सहकारी बँक शाखा , 
मुख्यालय बुलढाणा 


सहकार मित्र करंट खाते क्र . 

३२,१०५/ - रुपये 
श्री.चंद्रकांत हरी बढे ०००२०५४३००१४०२८ (दि .२५ / ६ / २०१८ 
सर अर्बन को - ऑप . 

रोजी ) 
क्रेडीट सोसा.लि 
वरणगांव , 
जि.जळगांव शाखा 
बुलढाणा 
सहकार मित्र बचत खाते क्र . 

१३,५०,७४१ रुपये 
श्री.चंद्रकांत हरी बढे । ०००२०५६२००३६६८४ (दि .२५ / ०६/ २०१८ 
सर अर्बन को - ऑप. 

रोजी) 
क्रेडीट सोसा . लि 
वरणगांव , 
जि.जळगांव शाखा 
बुलढाणा 


२ . 


बुलढाणा जिल्हा केंद्रीय 


सहकारी बँक शाखा, 
मुख्यालय बुलढाणा 


( ४ ) वाहनाची माहिती 


अ.क्र . 


वाहनधारकाचे नांव 


वाहनाचा तपशील (वाहनाचा प्रकार / पासिंग नं ./ नोंदणी 
क्र ./मॉडेल नं ./ चेचिस नं . 

निरंक 


ई ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट १३, २०२० / श्रावण २२ , शके १ ९ ४२ 


( ५) इतर मालमत्तेसंबंधी : 


अ . क्र मालमत्तधारकाचे नांव 


मालमत्तेचा तपशिल 


निरंक 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अमिताभ गुप्ता, 


शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष ). 


भाग चार - ब - १८६-२अ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट १३, २०२० / श्रावण २२, शके १९ ४२ 


HOME DEPARTMENT 


Second floor,Mantralaya ,Madam Cama Road , 
Hutatma Rajguru Square , Mumbai 400 032 , dated 22nd May , 2020 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS ( IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999 . 


N 


No.EOF 1119 /C.R.213 / Pol 13. — Whereas, complaints havebeen received from number of depositors 
against “ Shri Chandrakant Hari Badhe Sir Urban Co -op . Credit Society , Varangaon , Dist Jalgaon ”, Savarkar 
Chowk, Shri Padmakar Kalkar Shopping Complex , Chaitanyawadi, Buldhana , Dist. Buldhana having its 
head office at Varangaon , Tq . Bhusawal, Dist. Jalgaon (hereinafter referred to as “ the said Financial 
Establishment) and its Chairman and Directors of the said financial establishment that the said Financial 
Establishment and its Chairman and Directors have collected the fund and have defaulted to return the 
said deposits made by the depositors, on demand ; 


And whereas , an offence has been registered against the accused atPolice Station , Buldhana City 
vide C.R. No. 181/2013 u / s 406 , 408 , 420 , 34 , of Indian Penal Code with Section 3 , 4 of the Maharashtra 
Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah . XVI of 2000 ) ; 


And whereas, the State Government is satisfied that the said FinancialEstablishment and its Chairman 
and Directors are not likely to return the deposits to the depositors andhence the Governmenthas to protect 
the interests of the depositors ; 


And whereas , the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have been 
acquired by the said Financial Establishment and its Chairman and Directors from and out of the deposits 
collected by the said Financial Establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 4 , Section 5 and 
Section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial Establishment) Act, 1999 
(Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as “ the said Act”) the Government ofMaharashtra hereby ; 


(a ) attaches the properties of the said Financial Establishment and its Chairman and Directors as 
specified in the Schedule ; and 


(6 ) appoints the Sub Divisional Officer, Jalgaon , Dist. Jalgaon to be the Competent Authority to exercise 
control over the properties attached of the Financial Establishment and its Chairman and Directors ; 


The Public Prosecutor in designated Court appointed under the said Act shall render necessary 
assistance to the CompetentAuthority in filling the application before the Special Court . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट १३, २०२० / श्रावण २२ , शके १ ९ ४२ 


७ 


Schedule 


The property of the said accused to be attached is as follows 


A ) Immovable Property (Land/Flat etc. ) 


Details of the property of Financial Establishment /Accused and their Relatives - 


Sr.No 

1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


Details of immovable property 

Owner 
Agri Land Mouze Varangaon , Tq. Bhusawal, Chandrakant Hari Badhe , ( Chairman ) 
Dist Jalgaon - 

Shri Chandrakant Hari Badhe Sir Urban Co 
GutNo.425 -0.67 Hectares 

op . Credit Society , Varangaon , Dist Jalgaon 
Gut No.426 - 1.26 Hectares 
Gut No.427 -1.33 Hectares 
Gut No.52 / 1 / 1 – 1.30 Hectares 
Gut No.92 -0.66 Hectares 
Agri Land Mouze Talwel, Tq . Bhusawal, Dist Vishnu Raghunath Zope & wife Mrs. 
Jalgaon - 

Bharati (Vice Chairman ) 
Gut No.61A - 4.75 Hectares 
Gut No.61B - 0.59 Hectares 
Agri Land Mouze Varangaon , Tq . Bhusawal, Ganesh Maharu Zope (Member of Director) 
Dist Jalgaon - 
Gut No.822 -0.40 Hectares 
Gut No.672 -1.91 Hectares 
Agri Land Mouze Varangaon , Tq. Bhusawal, Shri Pandurang Tempple , Varangaon 
Dist Jalgaon - 

(Govind Dnyaneshwar Mandaogane 
Gut No.87 - 1.89 Hectares 

Member of Director) 
Gut No.791 -- 5.19 Hectares 
Agri Land Mouze Beharde Khurd , Tq. Nigarbano Mohammad Ekbal Jamal Kacchi 
Bhusawal, Dist Jalgaon - (All land having -Wife of (Mohammad Ekbal Jamal Kacchi 
shair 0-8-0 ) 

Member of Director ) 
Gut No.15 / 1 -2.17 Hectares 
Gut No.14 / 2 / 1 -- 1.40 Hectares 
Gut No. 14/2/2 - 1.40 Hectares 
Agri Land Mouze Varangaon , Tq. Bhusawal, Bhiku Shankar Vanjari (Member of 
Dist Jalgaon 

Director) 
Gut No.661 HEZ - 0.81 Hectares 
Total 6 plots at Gut No.849 / 1 Mouze Hiralal Muljibahi Patel (Member of 
Varangaon , Tq.Bhusawal, Dist Jagaon - Director ) 
Gut No.849 / 141) 545.25 Sq. Mt., 2 ) 566,12 
Sq . Mt. , 3 ) 220 Sq. Mt., 4 ) 220 Sq . Mt. , 5 ) 220 
Sq . Mt. 6 ) 240 Sq.Mt. 
Agri Land Mouze Varangaon , Tq. Bhusawal, Baliram Keshao Mali (Member of Director) 
Dist Jalgaon - 
Gut No.526 -0.98 Hectares 
Gut No.522 -0.22 Hectares 
Gut No.584 - 1.02 Hectares 
Agri Land Mouze Varangaon, Tq. Bhusawal, Ntthu Bhiku Zope (Member of Director) 
Dist Jalgaon 
Gut No.74 - 0.91 Hectares(Out of 0-5-4 
Shair ) 
Survey No.477 Plot 29.97 Sq. Mt. 
At Bohardi Shivar, Tq.Bhusawal, 
Gut No.177 -2.69 Hectares . 


6 . 


7 . 


8 . 


9 . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट १३, २०२०/ श्रावण २२, शके १ ९ ४२ 


10. Total 4. plots at Gut No.849 /1 Mouze Prataprao Jagatrao Deshmukh (Member of 

Varangaon , Tq.Bhusawal, Dist Jagaon - Director ) 
Survey No.2764 – 864.5 Sq.Mt. 
Survey No.2709 - 864.5 Sq.Mt. 
Survey No.2733 – 54.08 Sq.Mt. 

Survey No.3109 - 54.00 Sq.Mt. 
11. Mouze Varangaon , Tq . Bhusawal, Dist Prabhakar Shivram Chaudhari (Member of 
Jalgaon - 

Director) 
Gut No.52 /2 Plot No.3 having Shair 0-8-0 
Agri Land At Vilhale Gut No.602 / 1 - 1.48 

Hectares. 
12. Mouze Pimpalgaon Khurd , Tq . Bhusawal , Bhagwat Murlidhar Patil (Member of 
Dist Jalgaon - 

Director ) 
Gut No.79 - 6.88 Hectares 
Mouze Chikhli Khurd , Tq. Yawal, Dist. 

Khurd , Tq. Yawal, Dist. Nilkanth Gambhir Mahajan (Member of 
Jalgaon - 

Director ) 
Gut No.386 - 1.66 Out of which Shair 0.62 
Hectares 
Gut No. 140 - 0.43 Out of which Shair 0.16 
Hectares 
Mouze Anjale , Tq .Yawal 
Gut No.165 - 1.19 Out of which Shair 0.34 
Hectares 
At. Po . Pimpalner, Dist.Nashik 

Me. Saurabh Poly 
Gut No.231 Plot No.4 

Pro . Nilkanth Gambhir Mahajan 
14. Agri Land Mouze Varangaon , Tq. Bhusawal, Ashok Hari Badhe (Member of Director) 

Dist Jalgaon 
Gut No.511 – 1.39 Hectares 
Gut No.513 / 1 – 1.57 Hectares 
Gut No.499 -0.60 Hectares 
Gut No.52 / 1 / 1-1.30 Hectares 


15. Plots at Mouze Varangaon Tq.Bhusawal, Dist Namdeo Vitthal More (Member ofDirector ) 

Jalgaon - 
Gut No.516 / 1 B - Plot No.1 - 18.42 Sq. Mt. 
Plot No.2 - 17.40 Sq.Mt., 
Plot No.3 17.58 Sq . Mt. 
Gut No.567 - 2.76 Out of which shair 0-8-0 

Hectares 
16. Agri Land Mouze Varangaon , Tq . Bhusawal, Shrimati Shakuntala Sadashiv Thorat 
Dist Jalgaon - 

(Member of Director ) 
Gut No.634 - 2.13 Hectares 


(2 ) Details of Transferred Property of Financial Establishment /Accused to other 


S.No. 


Accused Name / Property Name of purchaser Description of property (property 
Sailed by 

details | town place / Gut 
No./Survey No. / Building No./ 

Area etc. 
Nil 


1 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट १३, २०२० / श्रावण २२, 


शके १ ९ ४२ 


९ 


Movable Property details : 


( 3 ) Bank Accounts : 


Sr. No. 


Name of Bank & Branch 


Account No. 


Amount 


1 . 


Buldhana District Central 
Co -operative Bank , Main 
Branch , Buldhana 


Current Acc No. 32,105 / - Rs. 
000205430014028 ( As on 

25/06/2018 ) 


Name of account 
holder 
Sahakar Mitra 
Chandrakant 
Hari Badhe Sir 
Arban Co -op . 
Credit Society 
Ltd. Varangaon 
Dist.Jalgao , 
Br. Buldhana 
Sahakar Mitra 
Chandrakani 
Hari Badhe Sir 
Arban Co -op . 
Credit Society 
Ltd. Varangaon 
Dist.Jalgaon , 
Br. Buldhana 


2 . 


Buldhana District Central 
Co -operative Bank , Main 
Branch , Buldhana 


Saving Acc No. 13,50,471/ - Rs. 
000205620036684 ( As on 

25/06/2018 ) 


(4 ) Vehicle : 


S.No. 


Name of the Vehicle holder 


Vehicle details ( Type /Reg .No./Model No./ Chaches 
No. etc. 

Nil 


( 5 ) Other property : 


S.No. 


Name of the property owner 


Property details 


Nil 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


AMITABH GUPTA , 
Principal Secretary ( Spl.) to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


